महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य 
अकादमीसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षात आस्थापनेवरील खर्चाच्या बाबींकरिता 
अनिवार्य मंजूर तरतूदीतून खर्चासाठी 
प्रशासकीय मान्यता . 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पंजाबी -२०१९/प्र.क्र.३/पंसाअ /का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:- ०३/०८/२०१९ 
वाचा :- 
१) अल्पसंख्याक विकास विभाग , झासन निर्णय क्रमांक : पंसाअ-२०१७/प्र.क्र.१७६/का-४, 
दि.५.१०.२०१८ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त्‌ विभाग क्रमांक : अर्थसं २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थसंकल्प-३ 
दि.८.७.२०१९ 
३) शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्रमांक : : अविवि-२०१९/प्र.क्र.१४/का-७ 
दि.२३.७.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात पंजाबी भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच पंजाबी व मराठी भाषेतील 
साहित्यिकांमध्ये वैचारिक आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हढ व्हावी या उद्देझ्ञाने 
महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य्‌ अकादमीची स्थापना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आली आहे. महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात होणा- 
या आस्थापनेवरील खर्चाच्या बाबींकरिता रु.५,००,०००/-(अक्षरी रुपये पाच लाख फक्त) इतकी 
अनिवार्य तरतूद मंजूर करण्यात आलेली असून वित्त्‌ विभाग संदर्भ क्र.२ व विभागाचा संदर्भ क्र.३, 
दि.२३.७.२०१९ च्या परिपत्रकानुसार ऑगस्ट ते डिसेंबर,२०१९ या ५ महिन्याकरिता मंजूर तरतूदीच्या 
रु.३,००,०००/-(अक्षरी रूपये तीन लाख फक्‍त) इतका निधी खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. पंजाबी 
अकादमीमार्फत कार्यालयीन खर्च, अशासकीय सदस्यांचे प्रवास व दैनिक भत्ते कार्याध्यक्ष यांचे 
मानधन,बैठकीसाठी अल्पपोहार इत्यादी कामकाजासाठी मंजूर तरतूदीनुसार ऑगस्ट,२०१९ ते 
डिसेंबर,२०१९ या ५ महिन्याच्या कालावधीसाठी रु.३,००,०००/- निधीची आवश्‍यकता आहे. सबब, 
सदर उपलब्ध निधीतून खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेवरील खर्चाच्या बाबीसाठी सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. झेडई १,२२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती 
प्रचाळन (००) (०२) महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीची आस्थापना (अनिवार्य),(२२०५ ३५९१)” 
या लेखाशिर्षाखाली रु.५,००,०००/-(अक्षरी रुपये पाच लाख फक्त) इतक्या अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
विभागाच्या संदर्भ क्र.३ दि.२३.७७.२०१९ च्या परिपत्रकानुसार माहे ऑगस्ट ते डिसेंबर,२०१९ या 


शासन निर्णय क्रमांकः पंजाबी -२०१९/प्र.क्र.३/पंसाअ /का-५ 


५ महिन्याकरिता रु.३,००,०००/-(अक्षरी रूपये तीन लाख फक्त) इतक्या निधीतून अकादमीने 


प्रस्तावित केल्यानूसार पुढीलप्रमाणे खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | Seley सन २०१९-२० या वर्षाकरिता 
ऑगस्ट, २०१९ ते डिसेंबर,२०१९ 
या ५ महिन्यांकरिता प्रस्तावित 
रक्‍कम (रुपये) 

१. कार्यालयीन खर्च ८५,०००/- 

>. कार्याध्यक्ष व इतर सदस्यांना प्रवास व दैनिक भत्ते खर्च ५०,०००/- 

३. | कार्याध्यक्षांना मानधन ६५,०००/- 

४. बैठकीच्या वेळी अल्पपोहार/चहा/कॉफी ५०,०००/- 

षु. पंजाबी अकादमीच्या विविध योजनांची पंजाबी ५०,०००/- 

वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देवून अर्ज मागविणे 
अक्षरी रुपये तीन लाख फक्त) ३,००,०००/- 


२. सदरहू रक्‍कम “मागणी क्र. MSE १,२२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन 
(00) (02) महाराष्ट्र राज्य्‌ पंजाबी साहित्य अकादमीची आस्थापना(अनिवार्य),(२२०५ ३५९१)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यास यावा. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्धकरण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०१ २९०८०७११३१५६००१४ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत :- 


Mahesh Sadashiv १०-०७ 


Choukekar 


Digitally signed by Mahesh Sadashi 
=IN, o=Government 


Choukekar 
shtra, ou=Finance Department, 


2, st=Mahi a, 
2.5.4.20=965737dc18a2c1 fbaf047c7a9f61259e5c65db981c8eaaab6c9838 
97९5318874, 
serialNumber=d8e4f67b3825f197df63f949fa4b661ca6c21333d9afdb9250 
1b830b9d0ca5c6, cn=Mahesh Sadashiv Choukekar 
Date: 2019.08.07 11:37:54 +05'30" 


(म. स. चौकेकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर , 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. सह सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-७/(का-५)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


६. अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र wey पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबई. 
७. निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


